सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी 
महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास 
महामंडळ, मुंबई यांना सहायक अनुदान 
वितरित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक:- लविम-२०१९/प्र.क्र.१५८/उद्योग-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ जानेवारी, २०२०. 


वाचा:- शासन निर्णय समक्रमांक दि.१२ डिसेंबर,२०१९. 


शासन पूरकपत्र:- 
संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परि.४ च्या सुरूवातीस खाली नमुद करण्यात आलेला अतिरिक्‍त मजकुर 


समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८.७.२०१९ मध्ये विहित करण्यात 
आलेल्या सर्व अटी व शर्तीची पुर्तता करण्यात आलेली आहे. 

सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००११५१७५३१५७३१० असा आहे. हे पूरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Kavita Vijay 
Pawar alld 
(कविता पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
माहितीसाठी व आवश्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित , 
१) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२) व्यवस्थापकीस संचालक, महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळ,मुंबई 
३) वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळ,मुंबई 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


Cc 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


) 

) 
) 

७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 


| 


८४) 


वरिष्ठ उप महालेखापाल (पडताळणी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मुंबई. 


(३ 


) 
९) लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. (५ प्रती) 

१०) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थसंकल्प-१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुं-३२ 

११) कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवड नस्ती (उद्योग- ६). 


